Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक १२ ] शुक्रवार , एप्रिल २२ , २०१६/ वैशाख २ , शके १९३८ [ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये १८ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४५ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र . साशा- कार्या- १२-पंसपोनि - ३९५-२०१६. 

मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एसईसी १०९६-सीआर-३४- ९६-पीआर, दिनांक १९ नोव्हेंबर, १९९६ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ (३) आणि महाराष्ट्र 
पंचायत समित्या ( मतदार गण व निवडणूक घेणे) नियम , १९६२ च्या नियम ६० अन्वये देण्यात आलेल्या अधिकारान्वये मी , डॉ . दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर याद्वारे जाहीर करतो की , उक्त आदेशाच्या अनुसूचीतील स्तंभ क्रमांक (३ ) मध्ये नमूद केलेले सदस्य अनुसूचीच्या स्तंभ 
क्रमांक (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या पंचायत समितीच्या निर्वाचक गणाच्या पोट-निवडणुकीत निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
पंचायत निर्वाचक गण क्रमांक व नाव पंचायत समितीवर निवडून आलेल्या 

कायमचा पत्ता 
समितीचे नाव 

सदस्यांचे पूर्ण नाव 
( १ ) 

(३ ) 
५६. दुर्गापूर -२ ( सर्वसाधारण महिला ) नेऊलकर शितल दिपक 

रा . दुर्गापूर, वार्ड क्र . ५ , 

ता . व जि . चंद्रपूर . 
५८ . जूनोना ( सर्वसाधारण ) सिडाम विनोद यशवंत 

रा . कारवा , ता . व जि . चंद्रपूर 
६२. पडोली ( अनुसूचित जमाती महिला) शिल्पा/शिला आनंदराव गेडाम रा . दाताळा , म्हाडा कॉलनी नं . ४० , 

ता . व जि . चंद्रपूर . 


चंद्रपूर 


चंद्रपूर : 
दिनांक २२ एप्रिल २०१६ . 
ना -एक - अ- १ (१३१९ ). 


डॉ . दिपक म्हैसेकर , 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२ , २०१६/ वैशाख २, शके १९३८ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४६ . 
__ जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्र . कार्या- १० - अका-जिपपंसनि - स . क्र . १० ( १६)- कावि - ५०४ - २०१६ . 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम ५७ (३ ) ( अ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानूसार आणि 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद निवडणूक नियम , १९६२ चे नियम ६० अन्वये मी , महेश आव्हाड , जिल्हाधिकारी , गडचिरोली सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
“ अ ” प्रमाणे पंचायत समिती ,निर्वाचक गणातून निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे, त्यांच्या कायमच्या पत्त्यासह आणि ज्या निर्वाचक गणातून ते निवडून 
आले त्यांच्या नावासह प्रसिद्ध करित आहे . 


अ . क्र . पंचायत समितीचे नाव 


आरक्षण वर्ग 


कायमचा पत्ता 


निर्वाचक गणाचे 
क्रमांक व नाव 

( ३ ) 


निवडून आलेल्या 
उमेदवारांचे नाव 


( २ ) 


( ४ ) 


( १) 


गडचिरोली 


४५- जेप्रा 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


( ५ ) 

( ६ ) 
मडावी अमिता श्यामकांत द्वारा गणपत नामदेव 

पंदीलवार 
मु . पो . बोदली , ता . व 

जि . गडचिरोली . 
ममिता अवसूजी किरंगे मु . पो . सोडे, ता . धानोरा , 

जि . गडचिरोली. 


धानोरा 


३३- धानोरा 


अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


गडचिरोली : 
दिनांक २१ एप्रिल २०१६ . 


महेश आव्हाड , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी , 

गडचिरोली . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . ४७ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


वाचा : - १ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ ( अ ) अन्वये 
२. अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ -नप- २०१५ - प्रक्र .- १०- का -६, दिनांक १० ऑगस्ट, २०१५. 

आदेश 
क्र . अका-जिपपंसनि -सिआर/ २४- कावि - १८० - २०१६. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ 
गोंदिया जिल्हा परिषद व गोंदिया पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३० - ६- २०११ रोजी होऊन मतमोजणी 
दिनांक ६- ७ - २०१५ ला झालेली आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचेनिवडणुका लढविण्यास इच्छुक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत निवडणूक 
खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका-याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२- अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
सक्षम अधिका- याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ २ अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिकारी आहेत . 

आणि ज्याअर्थी आपणास उक्त तरतदीनसार कार्यवाही बाबत या कार्यालयाचे सचनापत्र दिनांक १८ - 3 - २०१६ अन्वये सचित करण्यात आले 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचेदिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिका -याकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसुरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२ , २०१६/ वैशाख २, शके १९३८ 


३ 


त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे , आणि अशा कसुरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 


आहे . 


त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मधील रकाना क्र . ३ मध्ये नमूद ( निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक लढविणा- या ) 
उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता , सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निवडणूक विभाग 

क्र . व नाव 


- 


( २ ) 


( ४ ) 


न् 


१० पिंडकेपार 


( ३ ) 
रिनायत कल्पना भुवन 
सिडाम बेबी सुनिल 


रा . नगपूरा मुर्गी, ता . जिल्हा -गोंदिया 
रा . फूलचूरटोला, ता . जिल्हा- गोंदिया 


१४ फूलचूर 


र 


परिशिष्ट - ब 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण क्र . 

व नाव 


० 


( ३ ) 


( ४ ) 


( २) 
०८ धापेवाडा 


० 


बहेरवार दिपलता यादोराव 


रा . लोधीटोला , पो . धापेवाडा , ता . जि . गोंदिया 


१० घिवारी 


पुसाम जयतुरा रूपलाल 


रा . शिवणी-दासगांव, ता . जि . गोंदिया 


- 


१२ कामठा 


१८ गंगाझरी 


सोनवाने रामेश्वर दिवारू 
उइके बेला रघूविरसिंग 
सहारे सुशिला खेमचंद 


रा . पो . खातीया , ता . जि . गोंदिया 
मु . पो . गंगाझरी, ता . जि . गोंदिया 
रा. नगपूरा (मुर्गी), ता. जि . गोंदिया 


c 


२० पिंडकेपार 


c 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४८ . 


वाचा : - १ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ ( अ ) अन्वये . 


२ . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ -नप- २०१५- प्रक्र - १० - का -६ , दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 


आदेश 


क्र . अका-जिपपंसनि -सिआर - २६- कावि -१८१ - २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद , पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ 
गोंदिया जिल्हा परिषद व आमगांव पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३० -६- २०१५ रोजी होऊन मतमोजणी 
दिनांक ६- ७- २०१५ ला झालेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचेनिवडणुका लढविण्यास इच्छुक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत निवडणूक 
खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका -याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर केलेले 


आहे. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२ , २०१६/ वैशाख २, शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२- अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
सक्षम अधिका -याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ २ अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिकारी आहेत . 

__ आणि ज्याअर्थी, आपणास उक्त तरतुदीनुसार कार्यवाही बाबत या कार्यालयाचे सूचनापत्र दिनांक १८ -३- २०१६ अन्वये सूचित करण्यात आले 
आहे. 


आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचे दिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिका- याकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगानेनिर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसुरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे . 

त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा - या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे , आणि अशा कसुरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 
आहे. 


त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मधील रकाना क्र . ३ मध्ये नमूद (निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक लढविणा- या ) 
उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता , सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट - अ 
अ . क्र . निवडणूक विभाग 

उमेदवारांचे नाव 

उमेदवारांचा पत्ता 
क्र . व नाव 


( १) 


( ३ ) 


( २ ) 
१५ घाटटेमनी 


० 


ब्राम्हणकर जगदिश हरी 


मु . पो . कालीमाटी , ता . आमगाव , जिल्हा - गोंदिया 


- 


१५ घाटटेमनी 


हरिणखेडे गणेश अनंतराम 


१९ पदमपुर 
१९ पदमपुर 


कोरे हेमलता अनंतराम 
फुले निरू शशिकांत 


मु . कट्टीपार, ता . आमगाव , जिल्हा- गोंदिया 
मु . पानगाव, ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . कुंभारटोली, ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


४ 


परिशिष्ट - ब 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण क्र . 

व नाव 
( २ ) 


( १) 


( ४ ) 
मु . बोदा, ता . आमगाव, जि . गोंदिया 


० 


( ३ ) 
वाढई अमृता राधेश्याम 
खोब्रागडे रीना ललीतकुमार 


२९ घाटटेमनी 


0 


३० कटटीपार 


मु . मुंडीपार , पो . सरकारटोला , ता आमगाव , 
जि . गोंदिया . 


0 


३१ कटटीपार 


मडामे प्रिती प्रेमलाल 


मु . मुंडीपार , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


३२ किकरीपार 


मु . धामगाव , ता . आमगाव ,जिल्हा गोंदिया 


6 


३३ बनगाव 


गायधने शकुंतला पांडुरंग 
फुडे राजकुमार रामभाऊ 
भांडारकर शालीनी राजेंद्र 


0 


३४ रिसामा 


मु . बनगाव , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु. रिसामा, ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . बोथली , पो . ठाणा , ता . आमगाव , 
जिल्हा गोंदिया . 


6 


३५ चिरचाळबांध 


कोरे नंदकिशोर रोशन 


३५ चिरचाळबांध 


डोये उमेशकुमार गणपतराव 


मु . पो . चिरचाळबांध, ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . पो . चिरचाळबांध, ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


३५ चिरचाळबांध 


भांडारकर शंकरराव हरीराम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २२ , २०१६ / वैशाख २ , शके १९३८ 


५ 


परिशिष्ट- ब - चालू 


( ३ ) 


( ४) 


१० 


३५ चिरचाळबांध 


नागपुरे विजयकुमार मोतीराम 


मु . खुर्शीपारटोला , पा . चिरचाळबांध , ता . आमगाव , 
जिल्हा गोंदिया 


३६ ठाणा 


बोपचे रेखा देवानंद 


मु . ठाणा , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


३६ ठाणा 


मु . ठाणा , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


३७ गोरठा 


३७ गोरठा 


बघेले सविताबाई मुलचंद 
पाथोडे रघुनाथ परसराम 
बागडे विजय तुकाराम 
चुटे लखन हनुजी 
पटले जितेंद्र लेकचंद 


मु . गोरठा, ता . आमगाव, जिल्हा गोंदिया 
मु . कुंभारटोली , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 
मु . गोरठा, ता . आमगाव, जिल्हा गोंदिया 


३७ गोरठा 


३८ पदमपुर 


मु . बोरकन्हार , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


३८ पदमपुर 


मच्छिरके देवेद्रसिंह पंचमसिंह 


मु . सावंगी , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


रहांगडाले लोकचंद केशवराव 


मु . पो . बोरकन्हार, ता . आमगाव, जिल्हा गोंदिया 


३८ पदमपुर 
३९ अंजोरा 


१९ 


टेकाम अरुणाबाई राधेश्याम 


मु . गंगूटोला पानगाव , ता . आमगाव , जिल्हा गोंदिया 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४९ . 


वाचा : - १ . महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ ( अ ) अन्वये 


२ . अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ -नप - २०१५ - प्रक्र .- १०- का - ६ , दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 


आदेश 


क्र . अका-जिपपंसनि -सिआर- २९ - कावि- १८२ - २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद , पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ 
गोंदिया जिल्हा परिषद व गोरेगांव पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३० - ६- २०१५ रोजी होऊन मतमोजणी 
दिनांक ६- ७- २०१५ ला झालेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचेनिवडणुका लढविण्यास इच्छुक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत निवडणूक 
खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका -याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद , व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२- अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
सक्षम अधिका-याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ २ अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम अधिकारी आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, आपणास उक्त तरतुदीनुसार कार्यवाही बाबत या कार्यालयाचे सूचनापत्र दिनांक १९- ३- २०१६ अन्वये सूचित करण्यात आले 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचेदिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिका-याकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसुरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे. 


त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे आणि अशा कसुरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 
आहे . 
ना - एक - अ- २ ( १३१९ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२ , २०१६/ वैशाख २ , शके १९३८ 


त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट - अ व परिशिष्ट - ब मधील रकाना क्र . ( ३ ) मध्ये नमूद ( निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक लढविणा- या ) 
उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ - अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता, सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निवडणूक विभाग 

क्र . व नाव 


( ३ ) 


( ४ ) 


( २ ) 
२५ शहारवाणी 


१ 


कोडापे वनमाला थानसिंग 


मु . धानुटोला, पो . कवलेवाडा, ता . गोरेगाव , 
जि . गोंदिया . 


२६ सोनी 


हरिणखेडे रामेश्वर प्रेमलाल 


मु . पो . हिरडामाली , ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


२६ सोनी 


बोपचे डोमाजी चैतराम 


मु . पो . सोनी, ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


२७ घोटी 


रंगारी श्यामकुवर किसन 


मु . पो . मुंडीपार , ता . गोरेगाव, जि . गोंदिया . 


२९ मुंडीपार 


धमगाये बिंदिया सुमेंद्र 


मु . मुंडीपार , ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


२९ मुंडीपार 


जगणित शारदा भुमेश्वर 


रा . तिल्ली/ मोह, ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


परिशिष्ट- ब 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण क्र . 

व नाव 


( ३ ) 


(२ ) 
५१ हिरडामाली 


बंसोड रंजना बाबुराव 


मु . पो . तुमखेडा बु., ता . गोरेगाव, जि . गोंदिया . 
मु . पो. हिरडामाली, ता. गोरेगाव, जि . गोंदिया . 


हरीणखेडे लक्ष्मीबाई रुपराम 


५१ हिरडामाली 
५१ हिरडामाली 
५२ सोनी 


पटले शोभाबाई तुळशीराम 


मु . पो . तुमखेडा बु., ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


पुंडे ललीता चंद्रसेन 


मु . नोनीटोला, ता. गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


५२ सोनी 


रहांगडाले डुलनबाई यादोराव 


रा . चिल्हाटी , पो . म्हसगांव , ता . गोरेगाव , 
जि . गोंदिया . 


५२ सोनी 


चव्हाण ममता झनकलाल 


रा . सोनी , ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


५४ घोटी 


मेळे यशवंत आसाराम 


मु . भंडगा, पो . मुंडीपार , ता . गोरेगाव , 
जि . गोंदिया . 


५५ पाथरी 


ठाकरे भरतलाल अनंतराम 


५७मुंडीपार 


उईके लिला येवचंद 


रा. पाथरी , ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 
रा . मुरदोली, ता. गोरेगाव , जि . गोंदिया . 
रा . घुमर्रा, पो . मोहाडी, ता . गोरेगाव , 
जि . गोंदिया . 


१० 


५७ मुंडीपार 


भोयर काचंद सुरेश 


११ 


५८ तेढा 


बहेकार कल्पना रविन्द्र 


मु . पो . चोपा, ता . गोरेगाव , जि . गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२ , २०१६ / वैशाख २, शके १९३८ 


७ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५० . 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२- अ अन्वये . 

( २) अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ -नप -२०१५-प्रक्र - १०- का - ६, दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 


आदेश 


क्र . अका-जिपपंसनि -सिआर- २८ - कावि - १८३- २०१६ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक -२०१५ , 
गोंदिया जिल्हा परिषद व तिरोडा पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३०- ६- २०१५ रोजी होवून मतमोजणी 
दिनांक ६- ७- २०१५ ला झालेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचे निवडणुका लढविण्यास इच्छुक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका -याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर 
केलेले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२- अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा 
हिशोब सक्षम अधिका-याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ ( २) अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम 
अधिकारी आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, आपणास उक्त तरतुदीनुसार कार्यवाहीबाबत या कार्यालयाचे सूचनापत्र दिनांक १८- ३- २०१६ अन्वये सूचित करण्यात आले 


आहे. 


आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचेदिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिकारीकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही, त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे . 

___ त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे , आणि अशा कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 
आहे. 

त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मधील रकाना क्र . (३) मध्ये नमुद (निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक 
लढविणा- या ) उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२- अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच 
वर्षाच्या कालावधीकरीता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट - अ 


अ.क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निवडणूक विभाग 

क्र . व नाव 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


३१ - सेजगाव 


पटले आशा हेमंत 


मु . बघोली , पो . परसवाडा, ता .तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 


३२ - सुकळी ( डाक ) 


उइके नितु खुमेंद्र 


३२ - सुकळी ( डाक ) 


कोकुडे रशिका सुखदास 
चौरे मनोज परमानंद 


मु . बोदलकसा, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . गुमाधावडा, ता. तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . करटी खुर्द, ता. तिरोडा, जिल्हा गोंदिया. 


३४- कवलेवाडा 


३४- कवलेवाडा 


बर्वे गेंदलाल मोडक 


मु . पो . कवलेवाडा , ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 


३४- कवलेवाडा 


मीसरीलाल कुवरलाल शेंडे 
पाटील अर्चना शिवकुमार 


मु . मुंडीकोटा , ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . उमरी, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 


३५ - सरांडी 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२ , २०१६ / वैशाख २ , शके १९३८ 


परिशिष्ट-ब 
उमेदवारांचे नाव 


अ . क्र . 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण 
क्र . व नाव 


( १) 


( २ ) 


१ 


६०-अर्जुनी 


नेवारे वंदना रमेश 


६० - अर्जुनी 


राहांगडाले सुनिताबाई पांडुरंग 


६१- सेजगाव 


राहांगडाले श्रावण हरीचंद 


६३- इंदोरा खुर्द 


( ४ ) 
मु . गोंडमोहाडी, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . अर्जुनी, ता. तिरोडा, जिल्हा गोंदिया. 
मु . डब्बेटोला, पो . काचेवानी , ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . बरबसपुरा , पो . काचेवानी , ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . तिरोडा, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . मेंढा, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . पो . ठाणेगाव , ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
मु . बोपेसर , पो . लाखेगाव ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 


कनोजे अर्चना मुकेश 
जांभुळकर मिनाक्षी हितेंद्र 
मसराम दामोदर मनोहर 
सयाम ज्ञानेश्वर बाजीराव 
पटले गीता प्रदिपकुमार 
पटले प्रभुदास नत्थु 
तिडके विजय बालाजी 


६३-इंदोरा खुर्द 
६४- सुकळी ( डाक ) 
६४- सुकळी (डाक ) 
६६ -ठाणेगाव 


६७ - कवलेवाडा 


मु . कवलेवाडा , पो . कवलेवाडा , ता .तिरोडा , जिल्हा गोंदिया . 


मु . मनोरा, ता .तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 


६८-मुंडीकोटा 
६८-मुंडीकोटा 
७२- कोयलारी 


मु . घोगरा, पो. मुंडीकोटा , ता . तिरोडा , जिल्हा गोंदिया. 


भांडारकर प्रशांत मधुकर 
राहांगडाले अनिता गौरीशंकर 


१२ 


मु . कोडेलोहारा , ता .तिरोडा , जिल्हा गोंदिया . 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५१ . 


का 


वाचा : ( १) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२- अ अन्वये. 

( २) अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ -नप- २०१५- प्रक्र -१०- का -६ , दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 


आदेश 


क्र . अका -जिपपंसनि-सिआर - ३१ - कावि - १८४ - २०१६ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ 
गोंदिया जिल्हा परिषद व सडक अर्जुनी पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३० - ६- २०१५ रोजी होवून 
मतमोजणी दिनांक ६ - ७ - २०१५ ला झालेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचे निवडणुका लढविण्यास इच्छूक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका -याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर 
केलेले आहे . 
___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२ - अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा 
हिशोब सक्षम अधिका- याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ ( २) अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम 
अधिकारी आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, आपणास उक्त तरतुदीनुसार कार्यवाहीबाबत या कार्यालयाचे सूचनापत्र दिनांक १९ - ३- २०१६ अन्वये सूचित करण्यात आले 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचे दिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिकारीकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगानेनिर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२ , २०१६ / वैशाख २, शके १९३८ 


९ 


__ त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे , आणि अशा कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 


आहे. 


त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मधील रकाना क्र . (३) मध्ये नमुद (निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक लढविणा- या ) 
उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


अ.क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निवडणूक विभाग 

क्र . व नाव 


( १) 


( 3 ) 


( २ ) 
३७- पांढरी 


० 


३७- पांढरी 


३८ - डव्वा 
४० -चिखली 


उंदिरवाडेलिनाताई जयेशकुमार 
कांबळे प्रियंका आशिष 
पटले भुमेश्वर मनिराम 
डोये वंदना बालगोविंद 
दशरिया रजनी नाशिक 


रा . पांढरी , ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
रा . मुरपार , ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
रा. मुरपार ( राम), ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया. 
मु . कोहमारा, ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
मु. पो . शेंडा, ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया. 


c 


C 


४१- शेंडा 


परिशिष्ट - ब 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण 
क्र . व नाव 


( २ ) 


( ४ ) 


चौधरी शिवचरण देवाजी 


७३ - कोसमतोंडी 
७३ - कोसमतोंडी 


७४ - पांढरी 


मळकाम किशोर गणपत 
मसराम निर्मला राजेंद्र 
कवरे निर्मला निलकंठ 


७५ - डव्वा 


७५ - डव्वा 


७६- डोंगरगांव / ख 


७६ - डोंगरगांव / ख 


७६- डोंगरगांव / ख 
७६- डोंगरगांव/ ख 
७७- खोडशिवनी 


चाकाटे रंजना कुवरलाल 
खोटेले मोहनलाल लटारु 
मुनीश्वर प्रदिप देवाजी 
मुनीश्वर भास्कर तुळशीराम 
हत्तीमारे हरीदास रामदास 
परशुरामकर वनिता राजेंद्र 
लंजे हेमलता विनोद 
इरले मोहन तुकाराम 
मेंढे ओंकार लक्ष्मण 
बडोले प्रशांत सुखराज 
रामटेके मनोज प्रेमलाल 
साखरे शिवदास श्रावण 


रा. कोसमतोंडी, ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा . कोसमतोंडी, ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा. संलगटोला ( खा ), ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
रा . डव्वा , ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा . डव्वा, ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
रा. डोंगरगांव, ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा . वडेगांव , ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया. 
रा . वडेगांव, ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
रा . परसोडी, ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया . 
रा. खोडशिवनी , ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा . घाटबोरी ( को ), ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा. राका, पोष्ट-चिखली , ता . सडक अर्जुनी , जिल्हा गोंदिया. 
मु . बकी /मेडवी , ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा. खोबा , ता. सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा. कोलारगांव ( कोसबी), ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा . कोलारगांव ( कोसबी), ता . सडक अर्जुनी, जिल्हा गोंदिया . 
रा . सालईटोला/ कन्हारपायली, पो . शेंडा , ता . सडक अर्जुनी, 
जिल्हा गोंदिया . 


७७ - खोडशिवनी 


७९ -चिखली 


७९ -चिखली 


८०- कोकणा/ ज 
८०- कोकणा/ ज 
८० - कोकणा/ ज 
८१ - शेंडा 


भोंडे मंगला गंगाराम 


ना - एक - अ - ३ ( १३१९ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२ , २०१६ / वैशाख २, शके १९३८ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५२ . 


वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२- अ अन्वये . 


( २ ) अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ - नप - २०१५- प्रक्र - १० - का - ६ , दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५ . 


आदेश 


क्र . अका-जिपपंसनि-सिआर- ३२- कावि -१८५- २०१६ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक -२०१५ 
गोंदिया जिल्हा परिषद व देवरी पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३०- ६- २०१५ रोजी होवून मतमोजणी 
दिनांक ६- ७- २०१५ ला झालेली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचे निवडणुका लढविण्यास इच्छूक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका-याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर 
केलेले आहे . 


___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२- अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा 
हिशोब सक्षम अधिका-याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ( २) अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम 
अधिकारी आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, आपणास उक्त तरतुदीनुसार कार्यवाहीबाबत या कार्यालयाचे सूचनापत्र दिनांक १९- ३- २०१६ अन्वये सूचित करण्यात आले 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचेदिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिकारीकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे. 


त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे, आणि अशा कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 
आहे. 


त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मधील रकाना क्र . (३) मध्ये नमुद (निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक लढविणा- या ) 
उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट - अ 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निवडणूक विभाग 

क्र . व नाव 


ه 


( २ ) 


م 


४३-गोटाबोडी 


वालदे मंदिरा मंगलदास 


मु . आंभोरा , पो . आलेवाडा , ता . देवरी , जि . गोंदिया 


بہ 


४५- ककोडी 


धरमगुळे मनिषा रमेश 


मु . ककोडी, पो . ककोडी, ता . देवरी, जि . गोंदिया 


بیہ 


४५ - ककोडी 


नरेटी सुनंदा मोहन 


रा . धवलखेडी , पो . कडीकसा, ता . देवरी, जि . गोंदिया 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२ , २०१६ / वैशाख २ , शके १९३८ 


११ 


परिशिष्ट - ब 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण 
क्र . व नाव 


( २ ) 


८५-गोटाबोडी 
८५- गोटाबोडी 
८६- मुरदोली 
८८- परसोडी 


८९ -केशोरी 


hornsooooo 


( ४ ) 
रा .पिंडकेपार, पो . बोरगाव / डवकी, ता . देवरी, जि . गोंदिया 
मु . धोबीसराड , पो . ता . देवरी, जि . गोंदिया 
रा . आमगाव, पो . मुरदोली, ता. देवरी, जि . गोंदिया 
मु . पिंडकेपार , ता. आलेवाडा, ता. देवरी, जि . गोंदिया 
मु . मेहताखेडा , पो . कडीकसा, ता . देवरी , जि . गोंदिया 
मु . बोदालदंड, पो . फुटाना, ता . देवरी, जि . गोंदिया 
मु . गणूटोला, पो . कडीकसा, ता . देवरी , जि . गोंदिया 
मु . मगरडोह , पो. पालांदूर , ता . देवरी, जि . गोंदिया 
मु . धमदीटोला, पो . पळसगाव / चू, ता . देवरी, जि . गोंदिया 


राऊत हरीदास दिवारु 
वालोदे नितेशकुमार अमृत 
पंधरे सुषमा अमृत 
खोबा शारदाबाई सहदेव 
मडावी अनिलकुमार हरिशचंद्र 
कुंभरे सुनिल मोतीराम 
मडावी कुसबाबाई फागुसिंग 
भोगारे देवविलास तुलाराम 
बागडेहरीया उमेश झन्नुलाल 


९१-चिचगड 


९१-चिचगड 


९२-पालांदुर / जमी 
९२ -पालांदुर / जमी 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५३ . 


वाचा : ( १) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२- अ अन्वये . 
( २) अवर सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ-नप-२०१५- प्रक्र -१०- का -६ , दिनांक १० ऑगस्ट , २०१५. 

आदेश 


क्र . अका-जिपपंसनि -सिआर - ३३- कावि - १८६- २०१६ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ 
गोंदिया जिल्हा परिषद व अर्जुनी मोरगाव पंचायत समितीच्या निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाची निवडणूक दिनांक ३० -६- २०१५ रोजी होवून 
मतमोजणी दिनांक ६- ७ - २०१५ ला झालेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणाचे निवडणुका लढविण्यास इच्छूक उमेदवारांनी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रासोबत 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत सक्षम प्राधिका -याकडे सादर करण्याचे लेखी शपथपत्र सादर 
केलेले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ मधील कलम ६२-अ अनुसार विहित मुदतीत निवडणूक खर्चाचा 
हिशोब सक्षम अधिका-याकडे सादर न करण्याचे कारणास्तव निरर्ह ठरविण्याची तरतूद असून संदर्भ ( २) अन्वये याकरीता जिल्हाधिकारी हे सक्षम 
अधिकारी आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, आपणास उक्त तरतुदीनुसार कार्यवाहीबाबत या कार्यालयाचे सूचनापत्र दिनांक २१- ३- २०१६ अन्वये सूचित करण्यात आले 


आहे. 


आणि ज्याअर्थी, आपण आज आदेशाचे दिनांकापर्यंत निवडणूक खर्चाचा हिशोब सक्षम अधिकारीकडे सादर केला नाही किंवा तसदी सुद्धा घेतली 
नाही त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात झालेल्या कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य 
कारण किंवा समर्थन नाही असे समजण्यास वाव आहे. 

त्याअर्थी, अशा निवडणूक लढविणा- या उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाने निर्धारीत केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने , 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे , आणि अशा कसूरीसाठी आपणाकडे कोणतेही योग्य कारण किंवा समर्थन नाही याची खात्री पटली 
आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल २२, २०१६ / वैशाख २ , शके १९३८ 


___ त्याअर्थी, खालील परिशिष्ट अ व परिशिष्ट ब मधील रकाना क्र . (३) मध्ये नमुद ( निवडणूक विभाग व निर्वाचन गणातून निवडणूक लढविणा- या ) 
उमेदवारांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ च्या कलम ६२ अ अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षाच्या 
कालावधीकरीता सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट - अ 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निवडणूक विभाग 

क्र . व नाव 


( १) 


( २ ) 
४७- गोठनगाव 


भांडारकर शैलेंद्र रामचंद्र 


४८ - नवेगावबांध 


तरोणे किशोर चिंतामण 


४८ - नवेगावबांध 


नेवारे देवराम गोमा 


पाऊलझगडे कमल प्रमोद 


४९ -बोंडगाव देवी 
४९ - बोंडगाव देवी 


भेंडारकर प्राजक्ता प्रदीप 


५० - माहुरकुडा 


तिरपुडे महेंद्र हरीदास 


रा . पवनी/ धा ., ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा. सावरटोला, पो . चान्ना/ कोडका , ता . अर्जुनी मोरगाव , 
जि . गोंदिया 
रा. नवेगावबांध , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा. बोंडगाव देवी , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा . घुसोबाटोला, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा . येगाव , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा. माहुरकुडा, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा . बोंडगाव देवी , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा . मोरगाव , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा . बोरी , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा . नवनितपूर १, ता. अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा. केशोरी /कनेरी, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा . केशोरी, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


५० -माहुरकुडा 


नाकाडे खुशाल कान्हु 


५० - माहुरकुडा 


नेवारे शामकांत विठ्ठलराव 


५० -माहुरकुडा 


५२ - महागाव 


बडोले अजय सुरेश 
टेकाम सुधीरकुमार श्रीराम 
भोगारे जागेश्वर आडकुजी 
दहीकर भारती चेतन 


५२ - महागाव 


५३ केशोरी 


५३ - केशोरी 


नाकाडे मनिषा योगेश 


परिशिष्ट - ब 


अ . क्र . 


उमेदवारांचे नाव 


उमेदवारांचा पत्ता 


निर्वाचन गण 
क्र . व नाव 


( १ ) 


( २) 
९३- झाशीनगर 


(३ ) 
काटेंगे बाबुराव सुकल 
भोगारे पतिराम मोडु 


न् 


९२ - झाशीनगर 


र 


९३- झाशीनगर 


लांबकाने संजय यादव 


० 


९५- नवेगावबांध 
९५ - नवेगावबांध 


( ४ ) 
रा . पौनी , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा . झाशीनगर, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा . परसोडी/ रे, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा. नवेगावबांध, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा . देवलगाव , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
मु . पो . भिवखिडकी , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
मु. पो. बाकटी, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा . बोंडगाव/ देवी , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा .सिलेझरी , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा . चान्ना , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 


९६-भिवखिडकी 


कुंभरे निलकंठ शंकर 
नाहामुर्ते विकास गोपाळा 
कुंभरे नाजुक नत्थु 
वळगाये स्नेहलता भानुदास 
नेवारे नलिनी शामकांत 
मेंढे लता लक्ष्मण 


० 


० 


९६ -भिवखिडकी 


० 


९७-बोंडगाव देवी 
९७- बोंडगाव देवी 
९७-बोंडगाव देवी 


० 


० 


राखडे सविता रामेश्वर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २२ , २०१६ / वैशाख २ , शके १९३८ 


१३ 


परिशिष्ट- ब - चालू 


( १ ) 


९८-निमगाव 


रहेले मोरेश्वर साधुजी 
बंसोड होमीना विलास 


९९ - बाराभाटी 


१०० -माहुरकुडा 


खोब्रागडे भाऊराव रामचंद्र 


१०० - माहुरकुडा 


खोब्रागडे रुपचंद रामाजी 


१०१- ताडगाव 


चर्जेलिलाबाई भोजराम 


१०२- इटखेडा 


खुणे प्रतिभा विजेंद्र 


१०३- अरूणनगर 


नाकाडे भगवान तुकाराम 


रा . अरततोंडी, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा.पो . बाराभाटी, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा. महालगाव , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा . सिरोली , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा. बोळदे/ करड, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा . वडेगाव / स्टे , ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा. कोरंभीटोला, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा . कोरंभीटोला, ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा. गौरनगर, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा. महागाव , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा . महागाव , ता . अर्जुनी मोरगाव, जि . गोंदिया 
रा. कनेरी/केशोरी, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा . राजोली, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 
रा . परसटोला, ता . अर्जुनी मोरगाव , जि . गोंदिया 


१०३ - अरूणनगर 


नाकाडे भैया जिवन 


१०३ - अरूणनगर 


१०४ - महागाव 


मल्लिक सुशिल कृष्णकांत 
ठाकरे नारायण सितकुरा 
बोरकर शिवराम दुधराम 
कापगते वनिता ज्ञानदेव 


१०४ - महागाव 


१०५ -केशोरी 


१०६ - भरनोली 


गायकवाड सुभाष तुलाराम 


१०६- भरनोली 


झोळे तेजराम उरकुडा 


गोंदिया : 
दिनांक १६ एप्रिल २०१६ . 


डॉ . विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , 

गोंदिया . 


ना - एक - अ - ४ ( १३१९ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004. 


